उप वन अभियंता, गट-अ (राजपत्रित) पदावरुन 
वन अभियंता, गट-अ (राजपत्रित) या पदावर 
तात्पुरती पदोन्नती देणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्र. एमएफएस-०४.२४/प्र.क्र.४८/फ-८ 
मंत्रालय (विस्तार), दालन क्र. ४५३,मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक:- 39.09.2028. 


शासन Beat :- 


वन विभागातीळ उपवन अभियंता, गट-अ (राजपत्रित) (वेतनश्रेणी 85-२० : रु. ५६१००- 
१७७५००) संवर्गातील अधिकाऱ्यास वन अभियंता, गट-अ (राजपत्रित) (वेतनश्रेणी S-23 : रु. ६७७००- 
२०८७००) या पदावर या आदेशाद्वारे विहित अटी व शर्तीच्या अधीन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्याची पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना त्यांच्या 
नावासमोर स्तंभ ५ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. उपवन अभियंत्याचे aig | जात । सध्याचे कार्यरत ठिकाण । वन अभियंता पदावरील 
प्रवर्ग पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 


Ka 2 2[ | षु 


7 श्री. बस्वराज व्ही. भुरे | goat) उप वन अभियंता, | प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
वनसंरक्षक (प्रा), छत्रपती | (AI प्रमुख), महाराष्ट्र 
संभाजीनगर कार्यालय  ।राज्य, नागपूर यांचे 
कार्यालय 


२. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.०४.०८.२०१७ रोजी 
दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय दि.०७.०५.२०२१ मधील तरतूदीनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे 
दि.२५.०५.२००४ च्या स्थितीनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा. सर्वोच्च 
न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात येत आहेत. तसेच, दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन 
निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील अंतीम 
निर्णयाच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-०४.२४/प्र.क्र.४८/फ-८ 


असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी निवडसूचीतीळ अनिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व 
सेवाजेष्ठतेचा कोणताही हक्‍क मिळणार नाही. 

३. श्री. भुरे यांना सध्याच्या पदावरुन एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. त्यांनी पदोन्नतीच्या 
पदावर तात्काळ रुजू व्हावे. तसेच, रुजू अहवाल नियंत्रण अधिकाऱ्यामार्फत शासनास सादर करावा. 

४. श्री. बस्वराज व्ही. भुरे यांनी वन अभियंता, गट-अ (राजपत्रित) या पदाचा कार्यभार ग्रहण 
केल्यावर वेतन निश्चितीचा विकल्प तात्काळ द्यावा. असा विकल्प न दिल्यास, त्यांची वेतन निश्चिती 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियमावली, १९८१ मधील नियम क्र.११(१)(ए) नुसार पदोन्नतीचा दिनांक 
विचारात घेऊन करण्यात यावी. 


दघ. सदर TR आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०७३११४१९५८९३१९ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ANANDA SHANKAR 
SHENDAGE 


(आनंदा ]ोंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

२. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

४. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), नागपूर 

५. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), नागपूर 

६. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सामाजिक वनीकरण), पुणे 

७. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन दुय्यम संवर्ग), नागपूर 

८. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
९. मा. मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 

१०.वनसंरक्षक (प्रा.), छत्रपती संभाजीनगर 

११.प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर/नागपूर 

१३. संबंधित अधिकारी यांना प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), नागपूर कार्यालयामार्फत 
१४.निवडनस्ती (फ-८). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


